श्री.मगवान किसनराव सातदिवे, रेशीम विकास 
अधिकारी, श्रेणी-१, गट-ब यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : आस्था-२०१९/प्र.क्र.८६/रेशीम कक्ष 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा:- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-२०१९/प्र.क्र.८६/रेशीम कक्ष, 
दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२०. 


शुद्धिपत्रक द्धिपत्रक :- 


वाचा येथील दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील तक्‍त्यामधील स्तंभ (२) 
मध्ये नमूद कार्यभार धारण केल्याचा दिनांक हा “ दि.१९.०७.२०१८ (म.पू.)” ऐवजी “दि.१९.०७.२०१४ 
(म.प” असा वाचावा. 


२. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०८०६१२०००५३९०२ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kishor Daulat 
Patil 


(कि. दौ. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा),नागपूर. 

) संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) उप संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

४ रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१, जिल्हा रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
संबंधित अधिकारी (मार्फत संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर). 
निवड नस्ती (रेशीम कक्षा. 


